महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन आदेठा क्रमांक-रामआ-२०१६/प्र.क्र.१७०/का-१० 
नवीन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख-१७ मे, २०१८. 


वाचा :- 
१. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.१३७/कार्यासन-१२, 
दिनांक १७.१२.२०१६. 
२. महिला व बाल विकास विभाग, शासन आदेशा क्रमांक रामआ-२०१६/प्र.क्र.१७०/का.१०, 
दिनांक २८.१०.२०१६. 


आदेठा 

डॉ.मंजुषा सुभाष मोळवणे, सहयोगी प्राध्यापक, शासकीय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय, 
औरंगाबाद यांच्या सेवा या विभागाच्या संदर्भाधीन आदेशान्वये महिला व बाल विकास विभागाच्या 
अधिपत्याखालील महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग कार्यालयातील उपसचिव या पदावर एक वर्षाच्या 
कालावधीसाठी त्या आदेशात नमुद केलेल्या अटींच्या अधिन राहून प्रतिनियुक्तीने उपलब्ध करुन 
देण्यात आल्या होत्या. डॉ.मंजुषा सुभाष मोळवणे महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगात उपसचिव पदावर 
दि.२५.११.२०१६ पासून कार्यरत आहेत. 
२. डॉ.मंजुषा सुभाष मोळवणे यांचा प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी दि.२४.११.२०१७ रोजी संपुष्टात 
HSS आहे. या आदेशान्वये डॉ.मोळवणे यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीस दोन वर्षांकरिता 
म्हणजेच दि.२४.११.२०१९ पर्यंत मुदत वाढवण्यास सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.१७.१२.२०१६ 
रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक ५ (अ) (३) मधील अटी व शर्तीनुसार मान्यता देण्यात येत 
आहे. 
3. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१८०५१७१७१३२४४२३० असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Smita cer त द ren धि द 
Dattatray ea 
Nivatkar 00000 
(स्मिता निवतकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
डॉ.मंजुषा सुभाष मोळवणे, उपसचिव, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, बांद्रा (पूर्व), 
मुंबई-४०००५१. 
प्रत, 
१. आयुक्त, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


शासन आदेडा क्रमांकः रामआ -२०१६/प्र.क्र.१७०/का-१० 
२. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, बांद्रा (पूर्व, मुंबई-५१. 
३. मा.मंत्री (म.व बा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४. मा.राज्यमंत्री (म.व बा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५. प्रधान सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
६. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
७. सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
3 
8 


उप सचिव (का.१०), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती, (का-१०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


